सन २०१८-१९ मंजूर सुधारीत अंदाज कृषि विभाग 
(कृषि, फलोत्पादन व कृषी विद्यापीठे) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.अंदाज-२०१८/(प्र.क्र.५५/१८)/२-अञ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक :- १४ मार्च, २०१९. 


संदर्भ:-१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.४१/अर्थसंकल्प-३, दि.०८ ०३.२०१८. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.४२/अर्थसंकल्प-३, दि.०८.०३.२०१९. 


प्रस्तावना:- 


सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्रमांक डी ३, डी ७ व डी ११ खाली सुधारित अंदाज 
वित्त विभागाकडून स्वीकृत करण्यात आले आहेत. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र १ व २ च्या परिपत्रकानुसार 
वित्त विभागाने मंजूर केल्यानुसार अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२० (White Book) पुस्तकाच्या आधारे 
अनिवार्य बाबी संदर्भातचे सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या सुधारित अंदाज २०१८-१९ च्या 
तरतूदीचे वितरण झासन निर्णयाव्दारे करण्याचे प्रस्तावित होते. तसेच याअनुषंगाने कार्यक्रमांतर्गत 
तरतूदीसंदर्भात वरील संदर्भ क्र. १ व २ च्या परिपत्रकास अनुसरून निधी वितरणातील मार्गदर्शक सूचना 
निर्गमित करण्याचे देखील प्रस्तावित होते. 
शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ व २ च्या परिपत्रकानुसार या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट-अ मधील स्तंभ क्र. ११ मधील अनिवार्य बाबीसंदर्भातील मंजुर तरतूदी स्तंभ क्र.५ मध्ये निर्देशित 
केलेल्या कार्यान्वयन आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात येत आहेत, त्यांनी वित्त 


विभागाच्या संदर्भ क्र.१ व २ मध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या अधिन राहून सन २०१८-१९ मधील मंजूर 
सुधारीत तरतूद विहित पध्दतीनुसार खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदरच्या अनिवार्य खर्चातंर्गत 


प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतंर्गत विम्याच्या हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य या योजनेसाठी संबंधित 


कार्यासनाकडून स्वतंत्रपणे निर्गमित झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष निधी वितरण केले जाईल. 
२. वरील संदर्भ क्र. १ व २ अन्वये कार्यक्रमांतर्गत तरतुदीसंदर्भात योजनानिहाय प्रशासकीय व 


वित्तीय खर्चाच्या मंजूरीचे आदेशा संबंधित कार्यासनाकडून स्वतंत्रपणे निर्गमित झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष निधी 
वितरण केळे जाईल. 

३. सुधारित अंदाजामुळे होणारी वाढ (+) अथवा घट (-) महालेखापाल कार्यालय मान्य करीत 
नसल्याने EMG साठी पुनविर्नियोजनाचे प्रस्ताव मुळ तरतुदीच्या (अर्थसंकल्पीय अंदाज--पूरक मागणी 


“पुनर्विनियोजन) आधारे सादर करण्यात यावेत 


शासन निर्णय क्रमांकः अंदाज-२०१८/(प्र.क्र.५५/१८)/२-अओ, 


४. हा $झासन निर्णय प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥६॥/959॥॥॥9.9०५. या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१४१५१६०७०३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by KIRAN N PATIL 


K | RA N N 2 AT | |. DN: CN = KIRAN N PATIL, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = AGRICULTURE 


DEP*+ 
Date: 2019.03.14 15:44:07 +05'30' 


(डॉ. किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१.आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,. 
२.आयुक्‍्त (दुग्धव्यवसाय विकास), दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३.आयुक्‍्त (TAMIA), TSA आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४.आयुक्‍्त (मत्स्यव्यवसाय), मत्स्यव्यवसाय आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५.सदस्य सचिव, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
६.नियंत्रक, डॉ.,बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि.रत्नागिरी. 
७. नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी, जि. अहमदनगर. 
८.नियंत्रक, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
९.नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 
१०.महाळेखापाल,महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व 

लेखा), मुंबई. 

११.महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
१२.सर्व संचालक कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
१३.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, 
१४.उप विभागीय कृषि अधिकारी, रत्नागिरी, अहमदनगर, अकोला, परभणी. 
१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१६.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१८.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
१९.सर्व उप सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०.सर्व अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, कृषि व, पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
२१.उप सचिव, (पदुम-१६) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२.उप सचिव,(अर्थसंकल्प -१३, व व्यय-१) वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
२३.उप सचिव, (का-१४११/१४३१), नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
२४.निवडनस्ती का.क्र.२ञे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट -अ 


शासन निर्णय कृषी व पदुम विभाग, क्र. अंदाज-२०१८/(प्र.क्र.५५/१८)/२-अ, दि.१४ मार्च,२०१९ चे सहपत्र 


सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर सुध i TAT 


(रू.हजारात) 
सुधारीत अंदाजामुळे 
न्न क्र eg योजनेचे नाव लेखाशिर्ष कार्यान्वयन / आहरण व संवितरण अधिकारी | => Bh be € २०५ eg ss = मंजुर सुधारीत अंदाज Pea 
/ घट 
| 8 | R 3 ॥ ४080 a] & & | oo» | é 8 | te a ee RR 
|e | डी-२ | २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त, पशुसंवर्धन,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्‍त ,मत्स्यव्यबसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण २२३५ ३१५९ विकार मव १०९५०.०० ९८६४.०० -१०८६.०० 
आयुक्त दुग्धव्यवसाय , मुंबई 
अवर MAT, कोष पशुसवधन, दुग्धव्यवसाय विकास 
व मत्स्यव्यवसाय विभाग, (पदुम प्रभाग)मंत्रालय, 
SLR |२४०१९ - पिकसंवर्धन 
संचालन व प्रशासन (भारित) र्क ८००.०० १७००.०० १७८००.०० १७८००.०० | ewe | 
१ | sR (दत्तमत) ता ४५८२७१०.०० ४६०६०४७.०० ३७२१२९३.०० -८८४७५४.०० 
४५८३५१०.०० १७००.०० |__०.००___| ४६२३८४७.०० ३७३९०९३.०० -८८४७५४.०० 
२ डी-३ ।बिभागीय व जिल्हा कृषि कार्यालये २४०१०१४५ ७३३५४८९.०० ७९१९५३३.०० ७०३९८५९.०० -१७६९५०८.०० 
३ डी-३ | fiver कृषि कार्यालये २४०१०१९१५४ ११३२५४.०० ११३२५४.०० ७७२१६.०० -३६०३८.०० 
डू डी-३ ।जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने २४०१ ०१६३ १०२१२५५.०० १०६३९५६.०० १०२४७९५.०० -३९१६१.०० 
व | Ss संगणक सेवा कृषि संचालनालय कार्यालयाच्या संगणकीकरण सेवेव न awe ape ae Pare 
खर्च 
६ | SLR |तालुका बोजगुणन प्रक्षेत्र २४०१०२६१ कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ३११७२२.०० ३४४१५१.०० ३१७७८३.०० -२६३६८.०० 
७ | डी-३ |बीज,रासायनिक खत नियंत्रण ब किटकनाशक चाचणी प्रयोगशाळा २४०१ ०३०५ १९२१९७.०० १२०.१५ १९२६३७.०० १७२६७१.०० -१९९६६.०० 
८ | डी-३ ।कृषि विषयक माहिती पथक २४०१०७३५ ८१९८.०० ८०००.०० ७४९९.०० -५०१.०० 
र्‌ डी-३ |शेतकरी मासिक २४०१०७४४ ३०५७२.०० ३४८३२.०० २७६५३.०० -७१७९.०० 
गा ७ ७१ कि १ cuts wanes | ८९०४०7. | ३३४४६० 
११ | डी-३ | भाजीपाला रोपमळे, फळ रोपमळे व स्थानक उदयाने २४०११७२२ ३९६०५५.०० ६इड४४.०० ५९८४१९.०० ४९१७८९.०० -१०६६३०.०० 
१२ । डी-३ प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विम्याच्या हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य २४०१ AREY १६५३८०००.०० ७०००००.०० १६५३८०००.०० १७२३८०००.०० ७०००००.०० 
भारित ८००.०० १७००.०० ku १७८००.०० १७८००.०० | eee | 
दत्तमत ३०६२५०९३.०० a ६५६४.१५ | ७०००००.०० ३१५३३४७९.०० ३०१९९७५२.०० -२२२३५६१.०० 
२४०१ पिकसंवर्धन - एकूण ३०६२५८९३.०० | ९७००.०० ६५६४.१५ | ७०००००.०० ३१५५१२७९.०० ३०२१७५५२.०० -२२२३५६१.०० 
डी-३ | २४०२ - मृद व जलसंधारण 
१३ | डी-३ ।मृद सर्वेक्षण आणि अन्वेषण व मृद विश्लेषण रसायन प्रयोगशाळा २४०२००३२ कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे २०६७७३.०० १०५१.०० २२९०६९.०० २२८४६१.०० -६०८.०० 
२४०२ - मृद व जलसंधारण एकूण २०६७७३.०० | 900 | १०५१.०० २२९०६९.०० २२८४६१.०० -६०८.०० 
डी-३ | २४१५ कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण 
०९ पिकसंवर्धन 
१४ | डी-३ ।महात्मा फुले कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदाने २४१५ ००२५ |उप विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर २९०२४७९.०० ५००००.०० ३४७७३३०.०० ३०५३७३८.०० -४२३५९२.०० 
१५ | डी-३ |डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ००३४ = | उप विभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी १००४२४०.०० १०९८१२८.०० ९०३०३०.०० -१९५०९८.०० 
१६ | डी-३ डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ००४३ । उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला २२५७४९६.०० ५००००.०० २३३२४८९.०० १९९१८०२.०० -३४०६८७.०० 
१७ | डी-३ |बसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ००५२ |उप विभागीय कृषी अधिकारी, परभणी १५८९३०३.०० १७३०६१६.०० १४७९७७६.०० -२५०८४०.०० 
१८ । डी-३ महाराष्ट्र कृषिविषयक शिक्षण ब संशोधन परिषदेला सहायक २४१५ ००६१ ।कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ३०२७५.०० २९३२४.०० १०५००.०० -१८८२४.०० 
२४१५ - ०१ पिकसंवर्धन एकूण ७७८३७९३.०० | 00 | %00000,00 ८६६७८८७.०० ७४३८८४६.०० -१२२९०४१९.०० 


सुधारीत अंदाजामुळे 


s क्र प्रण योजनेचे नाव लेखाशिर्ष कार्यान्वयन / आहरण व संवितरण अधिकारी | — a zie ose cela am nem मंजुर सुधारीत अंदाज Bey 
/ घट 
०३ पशुसंवर्धन 
१९ | डी-३ ।महात्मा फुले कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदाने २४१५ ०१९७ |।उप विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर ३११७७.०० ३५७०२.०० २६६५५.०० -९०४७.०० 
२० | डी-३ |डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०१७९ | उप विभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी ३७१५९.०० ४०८६७.०० ३७१८२.०० -३६८५.०० 
२१ | डी-३ ।बसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०२०३ [Bq विभागीय कृषी अधिकारी, परभणी १९६००.०० २१६६९.०० १६७०४.०० -४९६५.०० 
२४१५ - ०३ पशुसंवर्धन 'एकूण ८७९३६.०० |__०.००__| |__९.००___| ९८२३८.०० ८०५४१९.०० -१७६९७.०० 
०४ दुग्धव्यवसाय 
२२ | डी-३ दुग्धशाळा विज्ञान संस्था आरे २४१५ ०२१२ | आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई १६६८३.०० १८३१७.०० १२७००.०० -५६१७.०० 
२३ | डी-३ |दुग्धक्षेत्र व्यवस्थापन व पशुसंवर्धन पदविका पाठयक्रम २४१५ ०५७१ । आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई ११५२.०० १२८२.०० ९२८.०० -३५४.०० 
२४१५ - ०४ दुग्धव्यवसाय एकूण १७८३५.०० | 200 | | e00 | १९५९९.०० १३६२८.०० -५९७१.०० 
०५ मत्सव्यवसाय 
२४ | डी-३ |डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०२४१ | उप विभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी १२०९२०.०० १२९०२५.०० ११३९१०.०० -१५११५.०० 
२५ | डी-३ |डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०२६८ | उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला ३५९१.०० ३७४५.०० २९५६.०० -७८९.०० 
२४१५ - ०५ मत्सव्यवसाय एकूण १२४५११.०० |__०.००__| | eco | १३२७७०.०० ११६८६६.०० -१५९०४.०० 
इतर संस्थाना सहाय्य 
डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला कर्मचा-यांच्या 
२६ | डी-३ | अंशदानाच्या रकमेइतकी समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक २४१५ १०१२ । उप विभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी ३१०६०.०० ३६०२९.०० २७६४३.०० -८३८६.०० 
अनुदान 
२७ । डी-३ का li चक Se २४१५ १०२१ | SU विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर ३६२७४.०० ४२०७७.०० ३६०००.०० -६०७७.०० 
२८ | डी-३ वसंतराव नाईक 00 कपि विद्यापीठाला गटाला कमचा-यांच्या अरादानाच्या २४१५ १०४१ |।उप विभागीय कृषी अधिकारी, परभणी ५८६१२.०० ६७९८९.०० ३४४०३.०० -३३५८६.०० 
रकमेइतकी समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक अनुदान 
२९ । डी-३ ae fe Dale dali Nee २४१५ १०५९ | उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला २१११४.०० २४४९२.०० २२८४१.०० -१६५१.०० 
२४१५ - (८०) (१२०) एकूण १४७०६०.०० |__0०.००__| ku १७०५८७.०० १२०८८७.०० -४९७००.०० 
२४९५ कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण- एकूण ८१६११३५.०० | 00 | १०००००.०० ९०८९०८१.०० ७७७०७६८.०० -१३९८३१३.०० 
दत्तमत ३८९९३००१.०० |__0०.००__| १०७६१५.१५ ४०८५१६२९.०० ३८१९८९८१.०० -३५४२४८२.०० 
मागणी क्र. डी-३ 'एकूण- भारित ८००.०० १७००.०० koa १७८००.०० १७८००.०० | eee | 
TENT ३८९९३८०१९.०० १७००.०० १०७६१५.१५ ४०८६९४२९.०० ३८२१९६७८१.०० -३५४२४८२.०० 
Ste | २७०२ लहान बांधकामे 
३० । डी-७ |अन्वीक्षा नि-प्रयोगनिर्देशन प्रक्षेत्र २७०२१९३३ । कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ३०५०.०० ३५००.०० ३५००.०० | we .०० 
३१ | डी-७ |३४५१- सचिवालय आर्थिक सेवा ३४५१०६७२ | अवर सचिव, कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास | १७६५२१.०० १६१७२७.०० १६२३६१.०० ६३४.०० 
व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
डी-७ एकूण १७९५७१.०० | 200 | | 200 | १६५२२७.०० १६५८६१.०० ६३४.०० 
डी-११ | ६२१६ ्माणासाठी कर्ज 
३२ | डी-११ कृषि विदयापीठाच्या कर्मचा-यांना घरबांधणी अग्रीम उप विभागीय कृषी अधिकारी, दापोली, जि- रत्नागिरी 
७६४३.०० 
उप विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर 
६२१६ ०२०१ ७६४३.०० ७६४३.०० पि 


उप विभागीय कृषी अधिकारी, परभणी 


उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला 


सुधारीत अंदाजामुळे 


योजनेचे नाव लेखाशिर्ष कार्यान्वयन / आहरण व संवितरण अधिकारी | मर्थसंकल्यीत | “पुरक मागणी अक मागणी (पुरक une एकूण अर्थसकल्पीत मंजुर सुधारीत अंदाज Sars 
तरतूद जुले २०१८ | नोव्हेंबर २०१८ | मार्च २०१९ तरतूद तरतूद वाढ 
/ घट 
७६१०, शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज ७६१० कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त, पशुसंवर्धन,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्‍त ,मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई 
अवर सचिव, कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास 
व मत्स्यव्यवसाय विभाग, (पदुम प्रभाग)मंत्रालय, 
मुंबई, 
डी-११ |घर बांधणी अग्निमे ७६१० ०२१९ २२४५९५.०० १८१०००,०० १७८९२८.०० -२०७२.०० 
डी-११ |मोटार वाहन खरेदी अग्निमे ७६१० ०२२९ ३०६००.०० ५०८६.०० ३९४८०० -११३८.०० 
डी-११ |इतर वाहन खरेदी अग्निमे ७६१० ०२३८ २८.०० २५.०० १०.०० -९५.०० 
डी-११ |संगणक खरेदी अग्निमे ७६१० १९२२ ११३५०.०० २२००.०० १५९५.०० -६०५.०० 
एकूण ७६१० २६६५७३.०० |__0०.००__| |__०.००___| १८८३११.०० १८४४८१.०० -३८३०.०० 
डी-११ एकूण २७४२१६.०० |__0०.००__| |__०.००___| १९५९५४.०० १९२१२४.०० -३८३०.०० 
दत्तमत ३९४५४४३१.०० | 200 | १०७६१५.१५ [0०.०० | ४१२२३७६०.०० ३८५५६९६६.०० -३५४५६७८.०० 
एकूण अनिवार्य भारित 600,00 900,00 | e20 | | 200 | १७८००.०० १७८००,०० | eve | 
UE ३९४५५२३१.०० | ९७००.०० १०७६१५.१५ | 220 | ४९१९२४१५६०.०० ३८५७४७६६.०० -३५४५६७८.०० 


